समूह विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी 
प्रापत झालेले संस्करण शुल्क जमा 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३५/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक :- ३ जून, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११२/विशि-३, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११२/विशि-३, दिनांक १० जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी दिनांक १० जानेवारी, २०२४ अन्वये शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यात समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 
इच्छूक असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था / व्यवस्थापनांकडून रु. २५,०००/- संस्करण शुल्क आकरण्यात 
येते. अशा प्रकारे उच्च शिक्षण संस्था / व्यवस्थापनांकडून प्राप्त झालेली संस्करण शुल्क राज्याच्या 
एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यात समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इच्छूक असलेल्या शैक्षणिक संस्था/व्यवस्थापन 
यांचेकडून प्राप्त होणारी रु. २५, ०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) संस्करण शुल्क खालील नवीन 
लेखाशीर्षात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


| मुख्य शीर्ष- ०२०२, शिक्षण, क्रिडा, कला आणि । ०२०२, Education, Sports, Art 
संस्कृती and Culture 
उप मुख्य शीर्ष- | ०१, सर्व साधारण शिक्षण ०१ General Education 
गौण शीर्ष- १०३, विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण १०३, University and Higher 
Education 
गट शीर्षे- (03) विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण (03) University and Higher 
Education 
उप गट शीर्ष- । (03)(02) समूह विद्यापीठांचे संस्करण | (03)(02) Processing fees of 
शुल्क (०२०२५११७०१) Clustered Universities 
(०२०२५११७०१) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३५/विशि-४ 


२. राज्यात समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इच्छूक असलेल्या शौक्षणिक 
संस्था/व्यवस्थापन यांचेकडून आकारण्यात येणारे संस्करण शुल्क शासनाच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा करण्यासाठी कक्ष अधिकारी, रोखझाखा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक.१/अर्थ-८, दिनांक ३० 
मे, २०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥६॥/०9॥॥9.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६०३१६२७४२९४०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढयात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by AJIT DATTATRAYA KATKAR 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
3533 


701bb9922697b252de2300d3e9cfe0b93c88i 
8c299b219a8, postalCod 


1032, st: 
ber=1DAE81E2CCBD6C60BC3D691080DEASE542807 1B91ADES9 
3F8D918786037CB6A AJIT DATTATRAYA KATKAR 
1 


(अजित काटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
६. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
७. सह संचालक (उच्च शिक्षण) मुंबई विभाग, मुंबई. 
८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.वित्त विभाग, (व्यय-५)(अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती (विशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


